भारतीय दंड संहिता व फौजदारी प्रक्रिया संहिता 
(महाराष्ट्र सुधारणा अधिनियम, २०१८ अन्वये 
भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम-३५३ 
(लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून 
धाकाने परावृत्त करण्यासाठी हमला किंवा फौजदारी 
बलप्रयोग करणे) मधील सुधारणेच्या अनुषंगाने गठीत 
करण्यात आलेल्या समितीची पुनर्रचना करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. सुधारणा-०३२२/प्र.क्र.२५/विशा-९ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ :- गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. सुधारणा-१०१८/प्र.क्र.९८/विशा-९ दि. ०५/०१/२०१९. 


प्रस्तावना :- 

सन २०१८ च्या द्वितीय अधिवेशनात दिनांक १९/०७/२०१८ रोजी “विधानमंडळ सदस्यांना त्यांची 
लोकांप्रती असलेली कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी प्राप्त झालेल्या विशेषाधिकारांची कार्यकारी यंत्रणेकडून 
पायमल्ली होते तसेच शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांना भारतीय दंड संहितेच्या कलम-३५३ अन्वये संरक्षण 
दिले असल्याने त्यांच्या विधीमंडळ सदस्यांप्रती असलेल्या गैरवर्तनात वाढ झालेली आहे” असा मुद्दा 
विशेषाधिकार भंगाच्या माध्यमातून सभागृहात उपस्थित झाला होता. सदर चर्चेच्यावेळी भारतीय दंड संहिता 
व फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ अन्वये भारतीय दंड संहिता, कलम ३५३ 
मध्ये शासकीय सेवकांश्ी गैरवर्तन करण्याबाबतच्या गुन्हयास दोन वर्षाऐवजी पाच वर्षांची शिक्षा असल्याने 
त्यास आक्षेप नोंदवून त्याचा पुनर्विचार करुन त्यामध्ये सुधारणा करण्याची मागणी करण्यात आली. सदर 
मागणीच्या अनुषंगाने मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांची समिती गठीत करण्याबाबत 
सभागृहास आश्वासन दिले. त्यानुसार संदर्भाधिन दिनांक ०५/०१/२०१९ शासन निर्णयान्वये समिती गठीत 
करण्यात आली होती. सदर समितीची सुधारित पुनर्रचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन असून, 
त्याबाबत पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम-३५३ (लोकसेवकाला त्याचे कर्तव्य पार पाडण्यापासून 
धाकाने परावृत्त करण्यासाठी हमला किंवा फौजदारी बलप्रयोग करणे) मधील शिक्षेमध्ये भारतीय दंड संहिता 
व फौजदारी प्रक्रिया संहिता (महाराष्ट्र सुधारणा) अधिनियम, २०१८ अन्वये दोन वर्षाऐवजी पाच वर्षांची शिक्षा 
अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. सदर सुधारणेस विधीमंडळ सदस्यांनी आक्षेप नोंदविल्याने त्यात 
बदल/सुधारणा करण्याबाबत निर्णय घेण्याकरिता मा. मुख्यमंत्री महोदयांनी सभागृहास आश्वासित 
केल्यानुसार, गठीत करण्यात आलेल्या समितीची नव्याने खालीलप्रमाणे पुनर्रचना करण्यात येत आहे :- 


(ये, "| मा.मुख्यमंत्री अध्यक्ष 
२ | मा.उप मुख्यमंत्री सह अध्यक्ष 
३ । मा.मंत्री (संसदीय कायी सदस्य 
४ | मा.विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सुधारणा-०३२२/प्र.क्र.२५/विज्ा-९ 


५ | मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा सदस्य 
६ | ar. at. प्रविण दरेकर, विधान परिषद सदस्य ।सदस्य 
मा. श्री. राजेड टोपे, विधानसभा सदस्य सदस्य 

मा. श्री. आशिष ]ोलार, विधानसभा सदस्य सदस्य 

मा. श्री. भाई गिरकर, विधान परिषद सदस्य सदस्य 

| 9° | o | A. at. अमीन पटेल, विधानसभा सदस्य सदस्य 
ae | १ | मा.श्री. आशिष जैस्वाल, विधानसभा सदस्य सदस्य 
१२ | अपर मुख्य सचिव (गृह) सदस्य 
१३ | प्रधान सचिव (विधि व न्याय) सदस्य 
१४ | प्रधान सचिव (गृह-विशोष) सदस्य 
सचिव 


सदर सभागृहातील चर्चेत भाग घेतलेले कार्यरत सदस्य, पोलिस महासंचालक व अन्य अधिकारी 
यांना आवश्‍यकतेनुसार “निमंत्रित सदस्य” म्हणून बोलाविण्यात येईल. 
२. सदर झासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत समिती आपला 
निर्णय शासनास सादर करील. 
३. प्रस्तुतचा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्यांचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२२२१४५८४१३७२९ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार सार व नांवाने, i ct oer ec bane 
S | D D H A RT H DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, HOME 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=18¢12c8352414c8a8937fd0998c9ca8d8 1 b7ea489acfd97 1b 
Vi DYA D H A R b6de950e8d1d54f, p ICode=400032, st=! ht 
INumber=5D 16166DF09E111CBA9C7D5E4E321B340111DF7B2 
1CSBOFFFOBE638E80EA9A 1B, cn=SIDDHARTH VIDYADHAR 
DHANDORE maton 
Di 2023.02.27 14:37:58 +05'30' 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. श्री. प्रविण दरेकर, विधान परिषद सदस्य 

२. मा. श्री. राजेश टोपे, विधानसभा सदस्य 

३. मा. श्री. आशिष aio, विधानसभा सदस्य 

४. मा. श्री. भाई गिरकर, विधान परिषद सदस्य 

५. मा. श्री. अमीन पटेल, विधानसभा सदस्य 

६. मा. श्री. आशिष Scares, विधानसभा सदस्य 

७. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, उप मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

९. मा. मंत्री संसदीय कार्य विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, 
महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई-३२. 

११. पोलिस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१२. मा. मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सुधारणा-०३२२/प्र.क्र.२५/विज्ा-९ 


१३. अपर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१४.अपर मुख्य सचिव (अ.व सु.) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१५.प्रधान सचिव (गृह-विशेष) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१६. प्रधान सचिव (विधी व न्याय) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१७. निवडनस्ती (विशा-९), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


